प्रधानलेखाशीर्ष २२३५, स्वातंत्र्य सैनिक व त्यांच्यावर 
अवलंबून असलेल्या व्यक्‍ती, इत्यादींना निवृत्तीवेतन, 
(२२३५००१५ या खालील सन २०२३-२४ च्या 
अर्थसंकल्पीय अनुदानाचे वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२३/प्र.क्र.७६/स्वासैक.१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक : २१ जुले, २०२३ 


संदर्भ + १ शासन परिपत्रक क्रमांक, अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२/०४/२०२३. 

२) शासन निर्णय क्रमांक, बियुडी-१४२३/प्र.क्र.9६/स्वासैक-१, दि. १७.०४.२०२३. 

३) शासन निर्णय क्रमांक, बियुडी-१४२३/प्र.क्र.9६/स्वासैक-१, दि. १९.०५.२०२३. 
) 
) 


8) शासन परिपत्रक क्र.संकिर्ण-१९२२/प्र.क्र.१८९/स्वासैक-१, दि.११ मे, 2023 
५) शासन निर्णय क्रमांक, बियुडी-१४२३/प्र.क्र.9६/स्वासैक-१, दि. १९.०५.२०२३. 


प्रस्तावना :- 

मागणी क्रमांक ए-५, प्रधानलेखाशीर्ष २२३५, स्वातंत्र्य सैनिक व त्यांच्यावर अवलंबून 
असलेल्या व्यक्‍ती, इत्यादींना निवृत्तीवेतन (अनिवार्य), ०४ - निवृत्तीवेतनविषयक खर्च (2234 
००१५) या खाली रु.१५४,२४,३५,०००/- ( रुपये vas) चोपन्न कोटी चोवीस लाख पत्तीस हजार 
wed ) इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर आहे. सदर अर्थसंकल्पीय मंजूर तरतूदीपैकी वित्त 
विभागाकडन रु.५२,४४,२७,९००/- (रुपये बावन्न कोटी चव्वेचाळीस लक्ष सत्तावीस हजार नऊऱो 
फक्त) इतका निधी प्राप्त झालेला आहे. त्यापैकी संदर्भ क्र.२, ३ व ५ येथील झासन निर्णयान्वये 
(माहे एप्रिल, मे व जून, २०२३) चा खर्च भागविण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकारी यांना 
रु.३२,६१,१०,०००/- इतका निधी वितरीत करण्यात आला असून, बीम्स प्रणालीवर 
रु.१९,८३,१७,९००/- इतका निधी शिल्लक आहे. सदर शिल्लक निधीतून स्वातंत्र्य सैनिक 
निवृत्तीवेतन विषयीचा खर्च (प्रतीमाह रु.२०,००० याप्रमाणे ) भागविण्यासाठी मंजूर तरतूदीपैकी 
माहे जुले, 2023 करीता आवश्‍यक इतका निधी संबंधीत जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्याची 
बाब झासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाकरीता, प्रधानलेखाशीर्ष २२३५, स्वातंत्र्य सैनिक व 
त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्‍ती, इत्यादींना निवृत्तीवेतन (अनिवार्य), (२२३५ ००१५) या 
खालील शिल्लक असलेल्या रु.१९,८३,१७,९००/- (रुपये एकोणीस कोटी त्र्याऐशी लक्ष सतरा 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४२३/प्र.क्र.७६/स्वासैक.१ 


हजार नऊशे फक्त) इतक्या तरतूदीपैकी रु.१०,८१,२०,०००/- (रुपये दहा कोटी एक्याऐंशी लाख 
वीस हजार फक्त ) इतका निधी (माहे जुले, २०२३) करीता स्वातंत्र्य सैनिक निवृत्तीवेतनावरील 
खर्च भागविण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी यांना शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र 
“3” मध्ये त्यांच्या जिल्हयांच्या नावासमोर दर्शाविलेल्याप्रमाणे वितरीत करण्यात येत आहे. 
२. जिल्हाधिकारी यांना वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च केलेल्या अनुदानाच्या रकमांचा 
ताळमेळ महालेखापाल-१, मुंबई/महालेखापाल-२ नागपूर यांचेकडे विहित कालावधीत करुन 
खर्चमेळाचा मासिक अहवाल झासनास नियमितपणे सादर करावा. 
३.  याप्रित्यर्थचा चाळू आर्थिक वर्षातील खर्च मागणी क्र. ए-५, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ६०, इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०२, सामाजिक सुरक्षा 
योजनेखालील निवृत्तीवेतने, (००) (०१) स्वातंत्र्य सैनिक व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्‍ती, 
इत्यादींना निवृत्तीवेतन (२२३५ 0094) (अनिवार्य, ०४-निवृत्तीवीतनविषयक खर्च या 
लेखाशीर्षाखाळील सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा आणि त्याच लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. तसेच खर्च झालेल्या 
रक्कमेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास वेळोवेळी सादर करावे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ९७/५///. Maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३०७२४१११९५४३१०७ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

ASMITA ०१४ ५०५. 


IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 
J AW D E KA R OF MAHARASHTRA, OU = GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT 


Date: 2023.07.24 11:23:25 +05'30' 


(अस्मिता जावडेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
४. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा.मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
७. मा. उपमुख्यमंत्र्याचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
८. सर्व संबंधित मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
९. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
१०.मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
११.मा.अपर मुख्य सचिव (वि.चौ.अ.१) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
१४. महालेखापाल ( लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र १, मुंबई / नागपूर 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४२३/प्र.क्र.9६/स्वासैक.१ 


१५. महालेखापाल (लेखापरिक्षा ), महाराष्ट्र १, मुंबई / नागपूर 

१६. मा.सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र 

१७. मा.सह सचिव (स्वा.सै.क.१), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

२०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र 

२१. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२२. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन - २५, मंत्रालय, मुंबई 

२३. मा.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, ( अर्थसंकल्प १४/ व्यय-४) मंत्रालय, मुंबई 
२४. निवडनस्ती (स्वा.सै.क.१. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४२३/प्र.क्र.७६/स्वासैक.१ 


शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२३/प्र.क्र.9७६/स्वासैक-१, दि.२१ जुलै, २०२३ सोबतचे 


विवरणपत्र "अ 
अ.क्र. | जिल्हयाचे नाव | स्वातंत्र्य सैनिक संख्या माहे ( जुले, २०२३) करिता निधी वितरण (रु.) 
१ मुंबई हहर ५९ ११,८०,०००/- 
२ मुंबई उपनगर २४० ४८,००,०००/- 
३ ठाणे ११ २,२०,०००/- 
tof पालघर १६ 3,20,000/- 
4 रायगड ४५ Q,00,000/- 
६ रत्नागिरी १३ २,६०,०००/- 
9 सिधुदुर्ग 44 3,00,000/- 
नाशिक १४० २८,००,०००/- 
जळगाव १३९ २७,८०,०००/- 
१० धुळे ८० १६,००,०००/- 
११ नंदुरबार ४ ८०,०००/- 
१२ अहमदनगर १६४ ३२,८०,०००/- 
१३ पुणे ४६० ९२,००,०००/- 
१४ सातारा २८६ ५७,२०,०००/- 
१५ सांगली २७९ ५५,८०,०००/- 
१६ सोलापूर १८३ 3§,§0,000/- 
१७ कोल्हापूर १८८ ३७,६०,०००/- 
१८ औरंगाबाद २२८ ४५,६०,०००/- 
१९ जालना १९५ ३९,००,०००/- 
२० बीड ६३९ १,२७,८०,०००/- 
२१ नांदेड ३२० ६४,००,०००/- 
२२ हिंगोली 932 २६,४०,०००/- 
२३ परभणी ८० १६,००,०००/- 
२४ लातूर ३५९ ७१,८०,०००/- 
२५ उस्मानाबाद ५७४ १,१४,८०,०००/- 
२६ अमरावती ४९ ९,८०,०००/- 
२७ बुलढाणा १९ 3,८०,०००/- 
२८ यवतमाळ ३ ६०,०००/- 
२९ अकोला ६० १२,००,०००/- 
३० वाशिम ९ १,८०,०००/- 
२३१ नागपूर ३२० ६४,००,०००/- 
32 वर्धा ३५ ७,००,०००/- 
ae भंडारा २२ ४,४०,०००/- 
२४ गोदिया १५ ३,००,०००/- 
३५ चंद्रपूर २५ ५,००,०००/- 
एकुण ५४०६ १०,८१,२०,०००/- 
JAWDEKAR_ कण 
(अस्मिता जावडेकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


